प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 2029-22 या 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसंदर्भात 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्याबाबत आणि 
सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी 
देऊन निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ - १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस २०२२/०७/ 

प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दिनांक २८.०७.२०२२. 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०७/ 
प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दिनांक ०२.११.२०२२. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दिनांक १६.११.२०२२. 

४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०७/ 
प्र.क्र.४१३/पर्यटन,दिनांक : ०५.१२. २०२२. 


प्रस्तावना : 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी 
निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र 
कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अज्ञा कामांबाबत पुढील 
आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, sea सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. 
२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
०२. सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षात वेगवेगळया झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांपैकी काही कामांबाबत संदर्भ क्र.४ येथील दि.५.१२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आता सन २०२१-२२ व सन 
२०२२-२३ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 
खालील कामांबाबत (शासन निर्णयानिहाय) पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 
खाली नमूद केलेल्या कामांबाबत (शासन निर्णयानिहाय) पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे:- 

१ शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
अंदालितं यापूर्वी 
अ.क्र. व अंदाजित 4 कार्यान्वयीन 
कामे mae वितरीत डे 
जिल्हा रक्‍कम यंत्रणा 
रक्‍कम 
१ २ ३ ४ षु 
१) भाट्ये समुद्र किनारी पर्यटकांसाठी पत्तन अभियंता, 
रत्नागिरी | मुलभूत सुविधा व परिसर पत्तन विभाग, 
विकसित करणेकरीता रत्नागिरी 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१ जोडरस्ता करणे ८.४० 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ 
३ स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० 
४ gaa १.३० २५.०० 
षु विद्युत पुरवठा करणे ३.८० 
& कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण 900,00 २५.०० 
2) आरे-वारे समुद्र किनारी 
रत्नागिरी | पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा व 
परिसर विकसित करणेकरीता 
१ जोडरस्ता करणे ८.४० 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ 
3 स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० पत्तन अभियंता, 
४ gaa १.३० २५.०० पत्तन विभाग, 
५ विद्युत पुरवठा करणे ३.८० रत्नागिरी 
६ कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण 900,00 २५.०० 
३) रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील मुख्याधिकारी , 
रत्नागिरी | रत्नदुर्ग किल्ला येथील उद्यानात | 00.00 ३०.०० नगरपरिषद, 
शिवसृष्टी विकसित करणे रत्नागिरी 
8) श्रीक्षेत्र पावस ता. जि. रत्नागिरी 
रत्नागिरी | येथील परिसर विकास कामे 
१ सुशोभिकरण व कंपाऊड वॉल कार्यकारी 
बांधणे rene अभियंता, उत्तर 
: २५.०० , 
सुलभ शौचालय बांधणे १०.०० सा.बां. विभाग, 
घाट बांधणे २०.०० रत्नागिरी 
एकूण 900,00 २५.०० 
५) पालघर | ता. जव्हार, जि. पालघर येथील 
पर्यटन विकास कामाबाबात 
१ सनसेट पॉईट, जव्हार येथे ह कार्यकारी 
सुशोभिकरण करणे ai अभियंता, 
२ सनसेट पॉईट, जव्हार येथे उद्यान ५०.०० ती सा.बां.विभाग, 
बनविने जव्हार 
एकूण 900,00 २५.०० 
&) श्रीरामपूर तालुक्यातील सरला 
अहमदनगर | बेट येथील गंगागिरी महाराज 
संस्थान येथील विकास कामे 
१ लेक डेव्हलपमेन्ट २९५.९४ कार्यकारी 
900,00 arftraar 
२ सिल्ट ट्रप ११.४५ : 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


३ घाट डेव्हलपमेन्ट ९.११ सा.बा.विभाग, 
8 कंपाऊड वॉल ३३.३४ संगमनेर 
4 गाडन डेव्हलपमेन्ट १५.०३ 
& जी.एस.टी. १८% ६५.६८ 
७ आकरस्मिकता ४% १४.५९ 
विद्युतीकरण ११% ४०.१३ 
९ काम विमा ०.५% १.८२ 
१० सल्लागार शुल्क ३% १०.९४ 
एकूण ४९८.०३ १००.०० 
(9) Rist ता. कागळ, जि. 
कोल्हापूर | कोल्हापूर येथील तलाव व 
महादेव मंदिर 
१ गाव der परिसरात पेव्हिंग कार्यकारी 
ब्लाक बसविणे कड) अभियंता 
२ गाव तलाव परिसरात रिटेनिंग १००.०० (बांधकाम), 
वॉलचे बांधकाम करणे ९९.८३ जिल्हा परिषद 
कोल्हापूर 
१९४.०९ qo0,00 
८) कोल्हापूर येथे बॉटनिकल गार्डन आयुक्त, 
कोल्हापूर | (मा. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब कोल्हापूर 
ठाकरे जेष्ठ नागरीक विरंगुळा |  ४८०.०० १००.०० महानगर 
केंद्र उभारणे पालिका, 
कोल्हापूर 
९) कोल्हापूर येथील विकास कामे 
कोल्हापूर 
१ मल्टीपर्पज ग्राऊंड तयार करणे ७५.०० ३५.०० आयुक्त, 
२ ओपन जिम बसविणे १००.०० ५०.०० कोल्हापूर 
३ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब महानगर 
आंबेडकर ग्रंथालय, स्मारक, थीम ५०.०० २५.०० पालिका, 
पार्क उभारणे कोल्हापूर 
एकूण २२५.०० ११०.०० 
१०) अजिंठा लेणी प्रवेश रस्ता सार्वजनिक 
औरंगाबाद | (फर्दापूर येथे बसस्थानक (सर्व ७५.०० ३५.०० बांधकाम विभाग, 
सुविधा) चे बांधकाम करणे औरंगाबाद 
११जालना | मौ.चिचखेड, ता. अंबड, 
जि.जालना येथे खंडोबा मंदिर 
देवस्थान परिसरात खालील 
विकास कामे 
q Rae काँक्रीट रस्ता बांधकाम कार्यकारी 
करणे a ane अभियंता, 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे व गाडर्निंग सार्वजनिक 
५०.०० व 
करणे इत्यादी बांधकाम विभाग, 
३ भूमीगत नाली बांधकाम करणे ४९.९८ क्र.२ जालना 
सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम 
करणे ae 
एकूण 208.84 ७०.०० 
एकूण१ते११। २२८२.०७ ६४५.०० 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ 


Room with Baths 


(रुपये लक्षात) 
अंदाजित यापूर्वी 
क्र. व जिल्हा कामे दानत वितरीत oc 
रक्‍कम ee यंत्रणा 
रक्‍कम 
ae | 2 3 8 4 
१) जळगाव । मनुदेवी, मानापुरी, कार्यकारी 
आडगाव, ता. यावल, अभियंता, 
जि. जळगाव येथील |  ४९१.०० १५०.०० सार्वजनिक 
पर्यटनस्थळ विकसित बांधकाम विभाग 
करणे क्र.२, जळगाव 
२) जळगाव | काळभैरव देवस्थान कार्यकारी 
मंदिर, चांदसनी, ता. अभियंता, 
चोपडा, जि. जळगाव ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
येथे सभामंडप बांधकाम विभाग 
बांधकाम करणे क्र.२, जळगाव 
३) जळगाव । मोजे श्री क्षेत्र नागेश्वर 
(उंदिरखेडा), ता. 
पारोळा, जि. जळगाव 
येथील पर्यटन विकास 
कामे 
on ee Sabha Mandap २८.४७ 
२ Bhakat Niwas ४४.४७ 
3 Kitchen room १९.४० 
४ Public Toilet & Near कार्यकारी 
१७.९९ ene 
Crematory र 
षु Sant Niwas 20.40 ९०.०० सार्वजनिक 
६ Chaukidar & Pujari बांधकाम विभाग, 
२१.५९ 
room अमळनेर 
9 Entry Gate ०.८० 
Ladies Changing pied 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


भारतातीळ पहिली 


र Mediation Hall १०.५१ 
i | Temple Water 
| ०.३४ 
proofing 
शि Pipe Culvert 
Widening with १२.८९ 
street Light 
१२ Retaining walls १७.६९ 
१३ Earthwork (Bharav) ५.७९ 
१8 Water Supply and 
Sanitary works 
१०.०५ 
Colouring to old 
Building 
१५ Colouring to old 
940,00 
Building 
१६ Internal 
१०.०५ 
Electrification 4% 
१७ External 
a १२.०६ 
Electrification ६% 
१८ Contingencies ४% ८.०४ 
१९ GST १२% २९.१९ 
२० Labour Insurance 
2.83 
१% 
२१ Price Escalation 4% १२.१६ 
Computerization 
8.८६ 
२% 
एकूण २९९.८६ ९०.०० 
४ भंडारा | भंडारा येथील खांब ४९९.८४ १५०.०० 
तळावाचे बांधकाम, मुख्याधिकारी, 
सौदर्यीकरण तसेच नगरपरिषद 
विकास कामे करणे, भंडारा 
जि. भंडारा 
एकूण१ते४ |  १३४०.७० ४०५.०० 
३) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अंदाजित यापूर्वी 
अंदाजित कार्यान्वयीन 
अ.क्र. व जिल्हा कामे त वितरीत न 
रक्‍कम यत्रणा 
रक्‍कम 
विका २ 3 8 4 
१) रत्नागिरी | गणपतीपुळे येथे 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


अति वेगवान 
Passenger जेट 
बोट क्लब उभारणे 
|| अति वेगवान aes 
As व्यवस्थापकीय 
Passenger जेट २५०.०० ननी 
चोट ; 
ae भत १८०.०० महाराष्ट्र पर्यटन 
२ आवश्‍यक मुल त 
व ४३.७१ विकास 
सुवि महामंडळ, मुंबई 
३ आकस्मित खर्च वल्या ? 
एकूण ३०३.७१ १८०.०० 


४) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 


अ.क्र. व जिल्हा 


कामे 


अंदाजित 
रक्‍कम 


यापूर्वी 
वितरीत 
रक्‍कम 


कार्यान्वयीन 
यंत्रणा 


a शकी 


२ 


३ 


te} 


4 


१) ठाणे 


ठाणे जिल्हयातील 
विकास कामे 


वेलंकनी चर्च, उत्तन 
या ठिकाणी 
सुशोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


(90,00 


२१.०० 


राधा कृष्ण मंदिर 
देवस्थान मोरवा 
गाव, भाईंदर (प) या 
ठिकाणी 

सुशोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


३०.०० 


९.०० 


राम मंदिर देवस्थान 
भाईदर (पो या 
ठिकाणी 

सुशोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


३०.०० 


९.०० 


आयुक्त, मिरा- 
भाईदर 
महानगरपालिका 
, ठाणे 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


बावन जिनालय 
भाईदर (पो या 
ठिकाणी 
सुशोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


३०.०० 


९.०० 


हनुमान मंदिर 
देवस्थान, राई गाव 
भाईदर (पो या 
ठिकणी 

सुशोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


३०.०० 


९.०० 


Te मस्जीत या 
ठिकाणी 
सुझोभिकरण व 
मुलभूत नागरी 
सुविधा उपलब्ध 
करणे 


२०.०० 


६.०० 


एकूण 


२१०.०० 


६३.०० 


२) रायगड 


मौजे रानवली 
श्री.मैरवनाथ 
मंदिरासमोरील 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. श्रीवर्धन, जि. 
रायगड 


900,00 


३०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता 
(बांधकाम) 
रायगड जिल्हा 
परिषद, अलिबाग 


३) रत्नागिरी 


टेभ्ये हातिस पीर 
बाबरशोख दर्गा ता. 
जि. रत्नागिरी येथी 
कामांकरीता निधी 
मंजूर होणेबाबत 


कार्यकारी 
अभियंता, उत्तर 
सार्वजनिक 
बांधकाम, 
रत्नागिरी 


भैरी मंदिर ते नदी 
किनारी कॉक्रीट 
पाखाडी तयार करणे 


दर्ग्याच्या 
आवारातीळ भैरी 
मंदिर ते गाडी स्टॉ 


२९.५४ 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


पर्यंत पाखाडी तयार 
करणे 


दर्ग्याच्या 

आवारातील चंद्रकांत 
नागवेकर घर ते 
गाडी स्टॉप पर्यंत 
पाखाडी तयार करणे 


६.८७ 


छत्रपती नागवेकर 
यांचे घर ते शोखर 
नागवेकर घरापर्यंत 
पाखाडी तयार करणे 


८:0८ 


लोकांना येण्या 
जाण्यासाठी नवीन 
पाखाडी बांधणे 


३.५६ 


नालंदा बौध्दविहार 
येथील मोरीची 
दुरुस्ती करणे 


90.193 


पिंपळाच्या मागील 
बाजूस काँक्रीटचे 
गटर बांधणे 


६.८५ 


प्रवीण नागवेकर यांचे 
घर ते नरेंद्र 
नागवेकर घरापर्यंत 
पाखाडी तयार करणे 


९.१६ 


प्रमोद नागवेकर यांचे 
घर a भैरी 
मंदिरापर्यात पाखाडी 
व गटार बांधणे 


90.28 


चंद्रकांत नागवेकर 
यांचे घराच्या वरच्या 
बाजूस पाखाडी 
तयार करणे 


२.८० 


एकूण 


९८.७६ 


२९.५४ 


३) रत्नागिरी 


रत्नागिरी 
नगरपरिषद 
हद्दीमधील माळनाका 
येथील तारांगण 
इमारातीमध्ये 
सायन्स गॅलरी तयार 
करणे 


१६२.८५ 


४८.८६ 


मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद, 
रत्नागिरी 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


गॅस पाईपलाईन, 


४) रत्नागिरी | रत्नागिरी मुख्याधिकारी 
चौ ह 
नगरपरिषद हद्दीम य 
५००.०० १५०.०० नगर परिषद, 
म्युझिक शो उद्यान 
वी रत्नागिरी 
तयार करणे 
4) पाळघर । पालघर 
जिल्हयातील 
विकास कामे 

णि केळवे, येथे १२० 
ded LED फ्लड 
लाईट पोलसह ४.५० २.०० 
हायमास्ट बसविणे, 
ता. पालघर (४ नग) 

२ माहिम येथे १२० कार्यकारी 
ded LED फ्लड अभियंता, 
लाईट पोलसह ४.५० २.०० सार्वजनिक 
हायमास्ट बसविणे, बांधकाम विभाग, 
ता. पालघर (४ नग) पालघर 

३ शिरगांव १२० वॅटचे 
LED फ्लड लाईट 
पोळसह हायमास्ट ४.५० २.०० 
बसविणे, ता. 
पालघर (४ नग) 

एकूण | १३.५० ६.०० 
६)नाशिक =| चंदनपूरी येथील श्री 
खंडेराय मंदिराच्या ब के 
पडा अधीक्षक 
परिसरात : आता 
as han 3 
भक्त निवास arta 
aes 823.89 440,00 सार्वजनिक 
( +9), eae 
संरक्षक भिंत बांधकाम विभाग, 
संरक्षक , घाट नातक 
ee ता नाशिक 
बांधकाम व इतर 
कामे करणे 
७) नाशिक । चंदनपूरी येथील श्री ae 
= ae अधीक्षक 
खंडेराय मंदिराच्या या 
गक , 
परिसरात संत वड हो 
वाते. र्‍बाबिका ४९२.३२ १५०.०० सार्वजनिक 
निवास 2 ee यग 
ताता र वारा बांधकाम विभाग, 
शौचालय : Se 
नाशिक 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


पार्किग, खांडकीो 
स्टोन, फ्लोरिंग, पंप 
हाऊस व अनुषंगिक 
कामे 


८) नाशिक 


मालेगाव 


eee कार्यकारी 
तालुक्‍यातील मालर्धे ae 
2 : 
येथील गट F. मा क 
क Se ३७५.०० १५०.०० a 
som ata धकाम विभाग, 
aes मालेगाव 
करणे 
९) नाशिक । चंदनपूरी येथील 
खंडेराय मंदिराच्या 
परिसरात गाळे, अधीक्षक 
स्वयंपाक गृह, अभियंता, 
सोळर रुफ टॉप, | ४७८.८३ १४५.०० सार्वजनिक 
अंतर्गत स्स्ते, बांधकाम विभाग, 
प्रवेशद्वार, पाण्याची नाशिक 
टाकी बांधणे व 
अनुषंगिक कामे 
qo) नाशिक | नाशिक येथील 
विकास कामे 
शि धुळवड येथे घाट 
बांधकाम व परिसर 
सुधारणा करणे ता. वरी र कार्यकारी 
सिन्नर अभियंता, इवद 
२ दापूर येथे श्री विभाग क्र.१ 
मोठेबाबा मंदिर जिल्हा परिषद, 
परिसर सुशोभिकरण | 300,00 ९०.०० नाशिक 
व बांधकाम करणे 
ता. सिन्नर 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
११) नाशिक | नाशिक 
जिल्हयातील 
विकास कामे 
घारगड (गडगड) 
किल्ला ता. इगतपूरी 
येथील विकास कामे 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


शि घारगड (गडगड) 
किल्ला येथे गावांतर्गत 
बांधणे १५.०० ५.०० 
ARM बांधणे ता. 
इगतपूरी 
२ घारगड (गडगड) 
किल्ला येथे गावांतर्गत द 
घाट कटिंग करणे गरि क आ 
; अभिंयता, 
URE सार्वजनिक 
र. SS ew बांधकाम मंडळ 
किल्ला येथे गावांतर्गत a , 
रस्ता कॉक्रीटीकरण | 6 शक ale 
करणे, ता. इगतपूरी 
४ घारगड (गडगड) 
किल्ला येथे गावांतर्गत 
१५.०० ५.०० 
al / पुरष शौचालय 
बांधणे, ता. इगतपूरी 
एकूण ६०.०० २०.०० 
१२) नाशिक | नाशिक श्री दत्तर कार्यकारी 
मंदिर कोपुर्ली बु. येथे अभियंता 
गंगा घाट बांधणे, ता. बांधकाम (इव द 
३०.०० ९.०० 
पेठ १) विभाग, 
जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
१३) नाशिक | नाशिक अधीक्षक 
जिल्हयातील करंजी अभियंता, 
ता. दिंडोरी येथील | ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
विकास कामे बांधकाम मंडळ, 
नाशिक 
१४) नाशिक । मौजे देवासने येथे श्री कार्यकारी 
क्षेत्र दत्त मंदिर अभियंता, 
परिसरातील ३ ९ सार्वजनिक 
0,00 .0O ; 
सुझोभिकरण करणे बांधकाम 
ता. दिंडोरी, जि. (उत्तर),विभाग 
नाशिक नाशिक 
१५) नाशिक । भिवतास धबधबा येथे कार्यकारी 
ततापाणी येथील | ३००.०० १००.०० अभियंता 
नैसर्गिक गरम बांधकाम (इव द) 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


पाण्याचे झरे कुंड विभाग क्र. २ जि. 
बांधणे, तसेच पोहोच प. नाशिक 
रस्ता करणे व 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. सुरगाणा 
१६) नाशिक | आदिवासी हुतात्मा कार्यकारी 
स्मारक, उंबरपाडा अभियंता 
(माळेगाव), ता.पेठ, | 00.00 ४०.०० बांधकाम (इव द) 
जि. नाशिक येथील विभाग क्र. १ जि. 
विकास कामे प. नाशिक 
१७ नाशिक | नाशिक 
जिल्हयातील 
विकास कामे 
| मौजे सप्तश्रृंगीगड 
येथे शिवालय तलाव 
परिसराजवळ २००.०० ८०.०० कायकारी 
ac. शोके कार्यकारी 
उद्यानाचे बांधकाम jones 
eather eat अभियंता 
,ता. कळवण बांधकाम (इव द) 
२ मौजे सप्तश्रृंगीगड eats 
Aisa Gaia वि .२जि. 
येथे शिवालय तळाव नाशिक 
परिसराजवळ प. नाशिक 
परिसराजवळ ३.२२ ३.२२ 
पर्यटक निवारा 
बांधकाम करणे 
एकूण | २०३.२२ ८३.२२ 
१८) नाशिक । स्वतंत्रपूर्व काळातील 
क्रांतीकारकांचे केंद्र =. 
“afar कार्यकारी 
असणारे “अभिनव आता 
मारत तर ; 
भारत मंदिर” या aaa 
ane 400,00 940,00 सार्वजनिक 
वास्तुचा पर्यटन ae याग 
कात बांधकाम विभाग, 
विकास विटा ब 
योजनेअंतर्गत 
विकास करणे 
१९) जळगाव | जळगाव कार्यकारी 
जिल्हयातील अभिंयता 
उनपदेव पर्यटन | ४९७.०१ १५०.०० सार्वजनिक 
स्थळ विकसित बांधकाम विभाग 
करणे क्र.२ जळगांव 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२०) नंदुरबार 


वावद  लघुतलाव 
चौपाळे येथील 
विकास कामे 


वावद  लघुतलाव 
चौपाळे, जि. 
नंदुरबार येथे 
पर्यटकांसाठी 
प्रत्यक्षालयाचे 
बांधकाम करणे 


२४.०० 


७.२० 


वावद  लघुतलाव 
चौपाळे, जि. 
नंदुरबार येथे 
geeks 
सभागृहाचे बांधकाम 
करणे 


902.39 


32.49 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नंदूरबार 


एकूण 


१३२.३७ 


२९.७१ 


२१) सातारा 


दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण, जि. 
सातारा येथील 
विकास कामे 


दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण, येथे 
शताब्दी स्मारक 
परिसरात शिवसृष्टी 
उभारणे 


१२५.०० 


३८.०० 


दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण येथे 
पर्यटन परिसरातील 
रस्त्यांची सुधारणा 
करणे 


900,00 


३०.०० 


दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण, येथे 
विद्युतकरणांची कामे 
करणे 


900,00 


३०.०० 


दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण येथे 
पर्यटकांना तात्पुरता 
निवारा करणेकरीता 
निवारा होड उभारणे 


६००,०० 


३०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम (पश्चिम), 
विभाग, सातारा 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


4 दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण येथील 
पर्यटन परिसरात व 
शताब्दी परिसरात 
बागबगीचा सुधारणा| ५०.०० १५.०० 
करणे व लहान 
मुलांना खेळणेकरीता 
खेळाचे साहित्य 
बसविणे 

रि दौलतनगर (मरळी), 
ता. पाटण येथील 
पर्यटन परिसरात व 


शताब्दी परिसरात | २५.०० ८.०० 
पर्यटकांना 
बसणेकरीता बैठक 
व्यवस्था करणे 
एकूण ५००.०० १५१.०० 
२२) सातारा | मौजे किवळ are 
कराड कार्यकारी 
ता. येथील अभिंयता 
aes शा : 
शिवकालीन तळ्याचे | ४९९.०० १३५.५० नाचा 
क .बा.(पश्चिम) 
व परिसराचे बग Mice 
सुशोभिकरण करणे विभाग, सातारा 
सुशोभिकरण करणे 
२३) सातारा | कोयनानगर येथे ल वर 
aes कार्यकारी 
पर्यटकांसाठी निसर्ग ह क काका 
Seis , कोयना 
परिचय केंद्र उभारणे | ५००.०० १००.०० a आही 
on धं सिंचन विभाग, 
व इतर  सुवि ee 
ee yar कोयनानगर 
उपलब्ध करुन देणे 
२४) कोल्हापूर | कोल्हापूर तो 
जिल्ह्यातील कुरणी कार्यकारी 
ल : आजिवेता 
ae : 
ता. कागल येथील ee 
महादेव afte 924.00 ३८.०० विभाग, 
महादेव मंदिर नती 
विकास ल्हा परिषद, 
परिसर विकास कोल्हापूर 
निर ल 
करणे 
२५) सातारा । म्हसवड नगरपरिषद मुख्याधिकारी 
हद्दीतील मोजे, 3 a 
विरकरवाडी येथे | १४३.२३ १०५.०० 
बावची नगरपरिषद, 
घाट बांधकाम व a 
—- म्हसवड 
ल्हासा 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२६) नागपूर । नवेगाव खैरी येथील कार्यकारी 
पर्यटक निवास व अभियंता, 
इतर अनुषंगिक कामे | ५००.०० १३०.०० महाराष्ट्र पर्यटन 
करणे. विकास 

महामंडळ, मुंबई 

२७ नागपूर | नवेगाव खैरी येथील कार्यकारी 
परिसर विकास व अभियंता, 
अनुषंगिक कामे | ५००.०० १३०.०० महाराष्ट्र पर्यटन 
करणे. विकास 

महामंडळ, मुंबई 

२८) नागपूर | नवेगाव खैरी येथे कार्यकारी 
जलक्रीडा सुविधा व अभियंता, 
इतर अनुषंगिक कामे | ५००.०० १२०.०० महाराष्ट्र पर्यटन 
करणे विकास 

महामंडळ, मुंबई 
२९) औरंगाबाद | वेताळवाडी 

9 enone कार्यकारी 
ल्ल रस्त्याचे अधिर 
बाजूने (उजवी बाजू- ढे 

- 30,00 ९.०० सार्वजनिक 
Retaining wall) बांधकाम विभाग 
ae शिंतीचे बांधकाम विभाग, 
क्षण भिंतीचे ae 
वा औरंगाबाद 
बांधकाम करणे 

०) औरंगाबाद | वेताळवाडी 

2) याया कार्यकारी 
ल्ल रस्त्याचे as. 
बाजूने (डावी बाजू- : 

7 30,00 ९.०० सार्वजनिक 
Retaining wall) बांधकाम विभाग 
संर Ay बांधकाम विभाग, 
क्षण भिंतीचे तार 
वे टाक औरंगाबाद 
बांधकाम करणे 

३१ औरंगाबाद | अजिठा लेणी कार्यकारी 
(फर्दापूर) येथे अभियंता, 
पर्यटकांसाठी यात्री | १९९.८३ ५९.९५ सार्वजनिक 
निवासाचे बांधकाम बांधकाम विभाग, 
करणे औरंगाबाद 

32) औरंगाबाद | अजिठा लेणी येथे कार्यकारी 
धम्माचलाच्या १९९.८३ ५९.९५ अभियंता, 
ठिकाणी यात्री सार्वजनिक 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


निवासाचे बांधकाम बांधकाम विभाग, 
करणे. औरंगाबाद 
33) औरंगाबाद | वैतागवाडी कार्यकारी 
किल्ल्याला अभियंता, 
जोडणारा कॉक्रीट | ३०.०० ९.०० सार्वजनिक 
रस्ता बांधकाम करणे बांधकाम विभाग, 
भाग-१ औरंगाबाद 
३४ औरंगाबाद | वैतागवाडी कार्यकारी 
किल्ल्याला अभियंता, 
जोडणारा कॉक्रीट | ३०.०० ९.०० सार्वजनिक 
रस्ता बांधकाम करणे बांधकाम विभाग, 
भाग-२ औरंगाबाद 
३५) लातूर । मौजे गंगापूर कायकारी 
लातूर कार्यकारी 
ता. येथील डी 
गा es ; 
गंगादेवी मंदिराकडे वाक 
याणा वतच ३००.०० ९०.०० सार्वजनिक 
जाणारा रस्ता व आ या 
ee बांधकाम विभाग, 
पुलाचे बांधकाम लातूर 
करणे प 
जाळना | भगवान सेवा आश्रम 
ye = कार्यकारी 
देव भूमी, ढगी, जि. आया 
नळा वत ग 
जालना येथे भक्‍त | ५३.६५ २०.०० या 
Sa. “ager .बां.वि 
निवास बांधकाम Sees 
aay 2, जालना 
करणे 
३७ जालना | मौजे सोलगव्हाण 
येथील सुर्यकांतेश्वर 
महादेव मंदिर 
विकास 
i | भक्त निवास os 
बांधकाम करणे न 
२ स्वच्छतागृहाचे कार्यकारी 
बांधकाम करणे 4 अभियंता, 
0,00 
(महिला q ६०.०० सार्वजनिक 
पुरुषांसाठी ) बांधकाम विभाग, 
३ भूमिगत नाली परतूर 
बांधकाम करणे १७.९७ 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


तिर्थक्षेत्र अंबाजोगाई 


४ गार्डन व , 
सुशोभिकरण करणे 20 

५ सांस्कृतिक 
सभागृहाचे बांधकाम | ९६.९९ 
करो 

द परिसरामध्ये पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे aa 

9 घनकचरा 
व्यवस्थापन होड व| १३.४० 
साहित्य 

एकूण | ३०३.८३ ६०.०० 

३८) जालना | AT. जामखेडे, 

ता.अंबड, जि. 

जालना येथील 

तीर्थक्षेत्र जांबुवंत 

महाराज मंदिर 

परिसरातील विकास 

कामे 

i पार्किंग होड बांधकाम 
करणे गती 

२ जोड रस्त्याचे 
मजबूतीकरण व| ४९.९७ 
डांबरीकरण करणे 

३ स्वच्छतागृहाचे 
बांधकाम करणे 
(महिला ब oon कार्यकारी 
पुरुषांकरीता) अभियंता, 

४०.०० : 

४ पिण्याच्या पाण्याच्या सा.बां.विभाग, 
टाकीचे बांधकाम| २९.९९ जालना क्र.२ 
करणे 

षु घनकचरा 
व्यवस्थापन होड व ९.९८ 
साहित्य 

& सिमेट रस्ता 
बांधकाम करणे | ४९.९९ 
(अंतर्गत) 

THT] १९९.८८ ४०.०० 
३९) बीड =| संत बाळुमामा कार्यकारी 
५००.०० 900,00 


अभियंता, सा.बा. 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


जि. बीड येथील विभाग, 
विकास कामे अंबाजोगाई बीड 
४०) हिंगोली | मौजे सावा, ता. त का 
हिंगोली कार्यकारी 
हिंगोली येथील अभिगता धे 
ane अभियंता (बांध), 
तलावाचे संवर्धन , | ४०.०० १२.०० वा 
गाळ काढणे व तड पढ, 
सुशोभिकरण करणे हिंगोली 
सुशोभिकरण करणे 
४१) कपिलवस्तु 
उस्मानाबाद ।बुध्दविहार, कराळी 
ता. उमरगा, जि. 
च तार कार्यकारी 
उस्मानाबाद येथे नगा 
त ह 
अंतर्गत Wed, eaahe 
i - 240,00 ७५.०० सार्वजनिक 
ASI हॉल, वधवा त तयार 
पुरुष a मोहेलांसाठी बांधकाम विभाग, 
पुरुष व महिलांसाठी वत्यागंबद 
ae उस्मानाबाद 
स्वतंत्र : 
कॅन्टीन कम किचन 
बांधणे 
एकूण १ ते ४१ | ११३११.३२ । ३२८५.७३ 
५) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
(पर्यटन संचालनालय) 
(रुपये लक्षात) 
= अंदाजित । यापूर्वी वितरीत | कार्यान्वयीन 
अ.क्र. व जिल्हा कामे हळ न 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
१ २ 2 3 दु 
१) नागपूर । भिमादेवी मंदिर, कार्यकारी 
भिवापूर येथील विकास अभियंता 
कामे करणे २००.०० २५.०० (बांधकाम), 
जिल्हा 
परिषद,नागपूर 
एकूण २००.०० २५.०० 


६) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


(जिल्हास्तर) 

(रुपये लक्षात) 
ea = अंदाजित | यापूर्वी वितरीत । कार्यान्वयीन 
.क्र. व जिल्हा कामे ae 

रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
१ २ 3 ४ 4 
१) कोल्हापूर | कोल्हापूर जिल्ह्यातील 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ही ता. कागल येथील 
नृसिंह मंदिर येथील 
पर्यटन विकास 


| 4 परिसर सुधारणा करणे 
(मंदिराकडे जाणारा रस्ता ४०.०० 
करणे) 


२ नृसिंह मंदिर परिसरात 


५.०० १९.०० 
स्वागत कमान बसविणे ; 8 


3 नृसिह मंदिर परिसरात 
निवास व वाहनतळ २५.०० 
बांधणेबाबत 


एकूण (90.०० १९.०० 


२) कोल्हापूर | काळम्मावाडी धरणग्रस्त 
वसाहत ता. कागल जि. 
कोल्हापूर येथील 
रामलिंग देवालय पर्यटन 
विकास कामे 


| 4 रामलिंग देवालय 
परिसरामध्ये सांस्कृतिक ३२.११ 


हॉल बांधणे 
१०.०० 


२ रामलिंग देवालय 
परिसरामध्ये स्वागत ४.८२ 
कमान करणे 


एकूण ३६.९३ १०.०० 


एकूण१ते२| १०६.९३ २९.०० 


ब) सन २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत:- 


१) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये खालील तक्‍्त्यामधील 
जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर निधी वितरीत करण्यात 
आला नव्हता. सदर झासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील कामांबाबत पुढील 
कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ 
येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


(रुपये लक्षात) 
या 
अ.क्र. व अंदाजित | आदेशान्वये | कार्यान्वयीन 
कामे कम री 
जिल्हा रक्‍कम वितरीत यंत्रणा 
रक्‍कम 
(a ae २ 3 3 दु 
१) मुबंहड- । गोराई गाव, बोरीवली कार्यकारी 
उपनगर =| (fs) येथे रस्ता व ae fy अभियंता (प), 
गटारांची कामे करणे धे so मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
२) मुबंई- । एरंगळ गाव, मालाड कार्यकारी 
उपनगर । (पश्चिम) येथे पाणी पुरवठा ता त अभियंता (प), 
पाईपलाईनचे काम करणे. न न मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
३) मुबंई- । भाटीगाव, मालाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर | येथे रस्ता व गटारांची कामे अभियंता (प), 
eS २४.९० ७.४७ तग 
. मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
४) मुबंई- | एरंगळ गाव, मालाड कार्यकारी 
उपनगर =| (पश्चिमी येथे wo / अभियंता (प), 
२५.०० ७.५० : 
ड्रेनेजची कामे करणे. मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
५) मुबंई- | धारावळी गाव, मढ-मार्व कार्यकारी 
उपनगर रस्ता, मालाड (पश्चिम) येथे अभियंता (प), 
येल Saori be कामे २४.५० ७.३५ सु : 
पॅसेज / ड्रेनेजची कामे मु.झो.सु.मंडळ 
करणे , मुंबई 
६) मुबंई- ।६. गोराई गाव, बोरीवली कार्यकारी 
उपनगर | (पश्चिम) येथे स्त्री-स्वच्छता अभियंता (प), 
काम करणे २४.५० ७.३५ सु ठे 
गृहाचे काम करणे. मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
७) मुबंई- । गोराई गाव, बोरीवली कार्यकारी 
उपनगर | (पश्चिम) येथे पुरुष स्वच्छता अभियंता (प), 
काम करणे २४.५० ७.३५ सु ) 
गृहाचे काम करणे. मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
८) मुबंई- । चर्चजवळ, गोराई गाव, कार्यकारी 
उपनगर बोरीवली (पश्चिम) येथे बेंचेस ee ar अभियंता (प), 
व सोलार दिवेंचे काम र न मु.झो.सु.मंडळ 
करणे. , मुंबई 
९) मुबंई- । गोराई चौपाटी, बोरीवली कार्यकारी 
उपनगर । (पश्चिम) येथे सौंदर्यीकरणाची अभियंता (प), 
कामे करणे. २४.५० ७.२५ | मु झो.सु.मंडळ, 
मुंबई 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


qo) मुबंई- | सनबीच हॉटेल ते चौपाटी, र्यकारी 
उपनगर । गोराई गाव, बोरीवली अभियंता (प), 
(पश्चिम) येथे रस्त्याचे काम oe ne मु.झो.सु.मंडळ 
करणे. , मुंबई 
११) मुबंई- | भाटी गाव मालाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर । येथे खेळाचे व व्यायामाचे अभियंता (प), 
साहित्य बसविणे. a मड मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१२) मुबंई- | मनोरी गाव, मालाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर «| येथे सोलार दिवेंचे काम अभियंता (प), 
करणे. २४.९५ ७.४६ ।मुझो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१३) मुबंई- | भाटी तलाव, Ald रोड, कार्यकारी 
उपनगर | मालाड (पश्चिम) येथे सोलार अभियंता (प), 
दिवेंचे काम करणे. टर 2 मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१४) मुबंई- | मनोरी गाव, मालाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर | a पॅसेज / ड्रेनेजचे काम अभियंता (प), 
करणे २४.९० ७.४७ सु ी 
। मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१५) मुबंई- | सुमलीपाडा, कान्हेरी गुंफा, कार्यकारी 
उपनगर =| बोरीवली (पूर्वी येथे पॅसेज अभियंता (प), 
ड्रेनेज चे काम करणे. ae ve मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१६) मुबंई- | गोराई चौपाटी, भाईंदर कार्यकारी 
उपनगर | उड्डान रोड, येथील अभियंता (प), 
परिसरात सोलार दिवे| (0४0 र्य मु.झो.सु.मंडळ 
बसविणे. , मुंबई 
१७) मुबंई- | स्टेला अंटी ढाबा ते हेन्री कार्यकारी 
उपनगर । क्युसेक्स रोड, बोरीवली अभियंता (प), 
(पश्चिम) येथे रस्त्याचे काम सड, वकार मु.झो.सु.मंडळ 
करणे. , मुंबई 
१८) मुबंई- | मनोरी गाव, मालाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर । येथे खेळाचे / व्यायामाचे अभियंता (प), 
साहित्य बसविणे. डली र ee मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
१९) मुबंई- | Ard गाव, मालाडा (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर «=| येथे खेळाचे / व्यायामाचे अभियंता (प), 
साहित्य बसविणे. १६.०० ४.८० । मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२०) मुबंई- |W गाव, मालाड र्यकारी 
उपनगर | (पश्चिम) येथे daa / अभियंता (प), 
ae ची se २४.७५ ७.४३ जत 
डस्टबीन ; मु.झो.सु.मंडळ 
, मुंबई 
२१ सिधुदुर्ग जि. सिंधुदुर्ग ता. कुडाळ जिल्हा 
पाट तलाव पर्यटनदृष्टया जलसंधारण 
विकसित करणे. अधिकारी 
५००.०० १५०.०० 
(ल.पा., 
जिल्हा परिषद 
सिंधुदुर्ग 
२२) नाशिक | कळवण नगरपंचायत मुख्याधिकारी 
हद्दीतील वार्ड क्र.२ मधील S cai 
gute nema HR कळवण 
संगमेश्वर महादेव मंदिर उगा गते 
गारवा तरत ह २९०.०० ८७.०० ; 
परिसराचा विकास व — 
सुशोभिकरण करणे , जि. 
सुशोभिकरण , ता. aise 
का eee नाशिक 
, जि. नाशिक 
२३) नाशिक श्री क्षेत्र सहस्रिलिंग मंदिर, कार्यकारी 
रामेश्वर ता. देवळा सभागृह अभियंता 
पार्क as, घाट आदिवासी 
were व परिसर | २५०.०० ७५.०० सार्वजनिक 
सुशोभिकरण करणे बांधकाम 
विभाग 
कळवण 
२४) नाशिक | ओझरखेड येथील दत्त कार्यकारी 
महाराज मंदिर परिसराचा अभियंता, 
विकास करणे ता. दिंडोरी ३५.०० १०.०५ इवद विभाग 
क्र.१, 
जि.प.,नाशिक 
२५) नाशिक | वणी येथील देवी मंदिर कार्यकारी 
परिसरात विकास करणे ता. अभियंता, 
दिंडोरी सार्वजनिक 
१५०.०० ४५.०० . 
बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
२६) नाशिक | ओझरखेड येथील दत्त कार्यकारी 
मंदिर 34.00 90,04 अभियंता 
महाराज मंदिर परिसराचा , 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


विकास करणे ता. दिंडोरी fe 
बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
२७) नाशिक | माळेगांव काजी (देऊळदरा) कार्यकारी 
येथील महादेव मंदिर अभियंता, 
परिसराचा विकास करणे सार्वजनिक 
ता. दिंडोरी ae 3. बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
२८) नशिक | दत्त मंदिर नळवाडी ता. अभियंता, 
दिंडोरी येथील पर्यटनाची बांधकाम 
कामे (इ.व.द.१) 
२२५.०० ६७.५० विभाग, 
जिल्हा 
परिषद, 
नाशिक 
२९)सातारा | मौजे विरकरवाडी येथे अधिष्ठाता, 
“पंढरीची वारी” सर ज.जी. 
सौंदर्यात्मक शिल्प स्थापन | ५२.६४ १५.७९ कला 
करणे, ता. माण महाविद्यालय, 
मुंबई 
३०) मौजे वडगाव ता. कागल 
कोल्हापूर | येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
देवालय परिसरातील 
विकास कामे 
शि मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर की 
देवालय परिसरात संरक्षण | 3°88 न 
मित अभियंता 
भिंत मीड 
२ मौजे वडगाव ता. कागल , 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर oa 
देवालय परिसरात पाळखी | ७९.९९ १२२.६९ ns 
a yea Soe ल 
मार्ग व पेव्हिंग ब्लॉक 
बसविणे 
३ मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
४९.९९ 


देवालय परिसरात बंदिस्त 
गटार बांधणे 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४ मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात पार्किंग, 28S 
व वाहनतळ 
4 मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात प्रदक्षिणा on 
मार्गव पोहोच रस्ता करणे 
६ मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात प्रसाद) ९. 
मंडप सुधारणा करणे 
७ मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात खडी | ४९.९९ 
भैरीकडे जाणारा रस्ता 
करणे 
एकूण | ४०८.९९ | १२२.६९ 
39) सामानगड ता. गडहिंग्लज कार्यकारी 
कोल्हापूर । येथे निसर्ग पर्यटन केंद्राची अभियंता, 
विविध विकास कामे १५०.०० ४५.०० सा.बां. (द) 
विभाग, 
कोल्हापूर 
३२) किल्ले पारगड व सामानगड 
कोल्हापूर | येथील विकास कामे 
व्या किल्ले पारगड ता. चंदगड ' कार्यकारी 
ची सुधारणा करणे ane अभियंता, 
२ सामानगड ता. गडहिंग्लज सार्वजनिक 
येथे मारुती मंदिराच्या मागे ३०.६८ बांधकाम 
बहुउद्देशिय  हॉलजवळ | ५०.२८ विभाग 
स्वच्छतागृह बांधणे (दक्षिण), 
कोल्हापूर 
एकूण | १०२.२८ ३०.६८ 
33) हिंगोली | मौजे व नर्सी (ना. er 
ता.जि. येथील आयत 
विकास कामे व (बांधकाम), 
शि मौजे नर्सी (ना.) ता.जि. जिल्हा 
भाग क्र०१. येथे पेव्हर GH | ५०.०० १५.०० 
बसविणे परिषद, 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ म | (ना) हिंगोली 
ता.जि.हिंगोळी भाग क्र०१. | ५०.०० १५.०० 
येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
एकूण 900,00 ३०.०० 


३४ हिंगोली | मौजे सिध्देश्वर कॅम्प ता. 
औढा (ना.) येथील विकास 


कामे 

a संरक्षण भिंत बांधकाम कार्यकारी 
बसविणे pike ea अभिंयता 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ५०.०० १५.०० (बांधकाम), 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे जिल्हा 

५०.०० १५.०० परिषद, 
हिंगोली 
एकूण | १८३.०० ५४.९० 


एकूण VAI] २९९५.२६ । ८९७.२४ 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये 
खालील तक्‍्त्यामधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास versa संबंधित कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात 
अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात आला नव्हता. सदर झासन निर्णयात नमूद 
कामांपैकी खालील कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळास वितरित करण्यात येत आहे. (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


(रुपये लक्षात) 
या 
अ.क्र.व अंदाजित । आदेझान्वय | कार्यान्वयीन 
कामे ne 
जिल्हा रक्‍कम वितरीत यंत्रणा 
रक्‍कम 
1... — =] २ 3 छु 4 
पांडव कडा, खारघर, जि. 
यादे रायगड येथे पर्यटन हू 
00,00 0,00 
मूलभूत सोयीसुविधा 
‘ र 2 कार्यकारी 
उभारणे व 
: 
महाराष्ट्र 
चिखलदरा, जि अमरावती वल 
aie म.प.वि.म ग्रीन ee 
2) अमरावती | वैली पर्यटक निवासाचे | ४९९.३० १४९.७९ a 
रनर्जोतन eam महामंडळास 
पुनर्जीवन करणे 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


३) बुलढाणा | जि.बुलढाणा येथे Tent ४९९.२१ १४९.७६ 


पर्यटक निवास लोणार, 


House उभारणे 


४) नागपूर 


रामटेक मेघदूत पर्यटक 
निवास, जि.नागपूर येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा 
स्थापन करणे 


४९९.९७ १४९.९९ 


५) चंद्रपूर 


AGM, ता. मुल जि. 
चंद्रपूर येथे पर्यटन 
मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९९.६३ १४९.८९ 


एकूण GY] २४९८.११ ७४९.४३ 


०३ अटीव शर्ती :- 


१) 


8) 


4) 


उपरोक्त कामे दर्जदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme 
Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून 
करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 
वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
AAA आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/ प्र.क्र.१५/ 
कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची 
खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर 
करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, 
याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात 
आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर 
उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या Wadd व कामाच्या 
सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने 
काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 

०४. सन २०२२-२३ मधील वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ व २ तक्‍्त्यामधील कामांसाठी वर 
नमूद करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष 
"मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 
ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या 
(प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा 
नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित 
कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 'आहरण व 

पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


संवितरण अधिकारी' व सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार 
कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा 
अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात 
आली आहे. 
०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२११२४३०१९३२३ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
c63ad337cb443baf4ft2dd61 61 56bccf1f2629F47cc9704e8e85 
23f35b026505, postalCod: Maharasht 
DA N D E KA R BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAAGD7¢ 
6D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


Date: 2023.03.23 18:10:58 +05'30 


( उज्ज्वला सं. दांडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


